सन 2020-29 करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना(॥025) या योजनेअंतर्गत 
निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १५ मार्च, २०२१. 


. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १३/०५/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/०६/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०३/०७/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. २०/०८/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/१०/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०६/०१/२०२१ 
७. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०५/०३/२०२१ 


Cc Av AD LO 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 
२०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७८५०.४२ लक्ष व 
रु.५७६०.१० लक्ष असा एकुण रु. १३६१०.५२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
त्यापैकी संदर्भ क्र. १ ते ७ वरील शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ४१७८.७१ 
लक्ष व रु. ३२११.८९ लक्ष असा एकुण रु. ७३८८.६० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करून दिल्याच्या प्रमाणात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. 


२. आता मागणी क्र.एक्स-०१ २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, १९९, 
अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (००)(०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ ७०२७) , केंद्र हिस्सा, 
कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाळील केंद्र हिस्सा रु.१०४.८६ लक्ष इतका निधी पुढीलप्रमाणे 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना वितरीत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील 
रकाना २ मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ५ प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
अ. अर्थसंकल्पीत | यापुर्वी प्रस्तावित 
क्र. oa निधी वितरीत निधी वितरण 
pa 2 3 8 4 


मागणी क्र.एक्स-०१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

१०२, बाल कल्याण, 

1. ग २७५४.८० | ६८८.७० | १०४.८६ 

१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 

(००)(०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना(२२३५ ७०२७) 
३१ - सहाय्यक अनुदाने 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९/२०२१/व्यय-६, 
दि.०६/०३/२०२१ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१९१२५३०४६८३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, postalCode=400032, 


RAJEN DRA ग BHALWAN E 2a aa 70 66७५20७०५5 काता 


serialNumber=badfc0daa40cc485400aad9ceabcd514095659a6cdf 
acB56815518dcd188c23a, cn=RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2021.03.19 12:58:19 +05'30' 


(रा.ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


me) 
— 
es 


१८ 
१९. 
२०. 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. AAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

ma अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

a अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


wd जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 


सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


